महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 
व्यववसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 

दि. ०१/१/२०२२ रोजीची हंगामी जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: सेज्येसू-२०२३/(प्र.क्र.६३)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मे, २०२३ 


वाचा:- संचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जेष्ठता सुची/गट-अ, सहसंचालक/२०२३/२० 
दिनांक २५/०१/२०२३ 


परिपत्रक : 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) वेतनस्तर एस-२५: ७८८००-२०९२०० या संवर्गातील 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य व्यववसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची 
हंगामी जेष्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. सदर जेष्ठतासूची व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
कार्यालयातील सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करण्याची व्यवस्था संचालकांनी करावी. 
३. सदर जेष्ठतासूची संदर्भात ज्या अधिकाऱ्यांना अभिवेदन सादर करावयाचे असेल त्यांनी प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संचालकामार्फत शासनास सादर करावे. तसेच प्राप्त 
झालेल्या अभिवेदनांची संचालनालयाच्या स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल संचालकांच्या 
अभिप्रायासह संचालनालयाने झासनास सादर करावा. 
8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक: २०२३०५१७१२१७५०५८०३ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADEEP SAHEBRAO 
SHIVTARE 


(प्रदीप सा. Brac) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


शासन निर्णय क्र, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, क्र. सेज्येसू २०२३/प्र.क्र.६३/व्यशि-१,,दि. १५/०५/२०२३ सोबतचे प्रपत्र "अ" 


१) संवर्गाचे नाव - सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (व) 


२) वेतनश्रेणी :- एस-२५:७८८००-२०९२००/- 
३) दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पूरती ज्येष्ठतासूची (दि. ०१/०१/२०२१ ते दि. ३१/१२/२०२१ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची यादी) 


जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता । सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक ) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
२ 3 [1 eee षु & a ae ८ ९ [१ | ० Tl १ 
7 श्री.अनिल । विमुक्त जाती (अ) | ०३/१२/१९६९ | 22/92/2049 सरळसेवा २८/१२/२०११ | ३१/१२/२०२७ aa. इ.(मेकॅनिकल), 
मदनजी जाधव (वैध) १ १/२०२११ प्रथम श्रेणी-१९९३ 
एम. ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स 
इंजिनिअरीग) 
प्रथम श्रेणी २००० 
२ श्री. प्रफुल्ल प्रगत १६/१०/१९६५ | २३/१२/२०११ सरळसेवा २३/१२/२०११ | ३१/१०/२०२३ | यंत्र अभि. पदवी, प्रथम 
मधुकर वाकडे श्रेणी-१९८६ एम. टेक. 
(फाऊंड्री फोर्ज टेक) १९९२ 
३ श्री. चंद्रकांनत | विशेष मागास | ०२/०१/१९६५ | १९/०१/२०१२ सरळसेवा १९/०१/२०१२ | ३१/०१/२०२३ | बी. ई.(यंत्र अभि. पदवी) , सेवानिवृत्त 
आत्माराम wart der # प्रथम श्रेणी-१९८६ दि. ३१/०१/२०२३ 
निनाळे एम. ई. (पदव्युत्तर पदवी) 
(ait डिझाईन मेकॅनिकल 
डिझाईन) प्रथम श्रेणी १९९३ 
४ | सतीश रुपचंद अनुसूचित ०७/११/१९७३ | ३०/०४/२०१४ सरळसेवा ३०/०४/२०१४ | ३१/११/२०३१ | अभियांत्रिकी स्नातक विद्युत 
सुर्यवंशी जमाती (परमाणू व शक्‍तीप्रणाली) 


प्रथम श्रेणी -१९९६ 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता । सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता 6 अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
i es | Q 3 [1 a 4 ६ fl ८ 8 [१ | ० [Ee | १ 
4 4 श्री. पुरुषोत्तम | अनुसूचित जाती | २८/०७/१९७१ | 09/92/2094 सरळसेवा ०१/१२/२०१५ | ३१/०७/२०२९ | यंत्र अभि. पदवी, प्रथम श्रेणी 
तुकाराम १९९४ एम.बी.ए. (पर्सनल 
देवतळे अँन्ड मार्केटिंग) प्रथमश्रेणी 
१९९७ एम. टेक (प्रॉडक्ठान) 
प्रथमश्रेणी २०१३ 
& & श्री. योगेडा इ.मा.व (AH) — | ०२/०३/१९७८ | ०१/१०/२०१९ पदोन्नती ०१/१०/२०१९ | ३१/०३/२०३६ | बी. इ.(मेकॅनिकल) प्रथम , 
सुरेश पाटील प्रथम श्रेणी-२०११ 
एम. ई. (इंडस्ट्रियल इजि. 
आणि व्यवस्थापन), 
प्रथम श्रेणी २००५ 
७ ७ श्री. अनिल अ.ज. १०/०३/१९८१ | ०१/०१/२०१९ पदोन्नती ०१/१०/२०१९ | ३१/०३/२०३९ | बी. इ.(मेकॅनिकल) प्रथम , 
गोटीराम (वैध) प्रथम श्रेणी-२००२ 
गावीत 


एम. टेक A fee पावर ) 
ग्रेड- इक्सलंट (EX) २००८ 


